प्रशासकीय मान्यता 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनांतर्गत मंजूर निधीतून शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालयांना आवश्‍यक 
यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.७४/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०५मार्च, २०२० 
वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकिर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र. २१५/उद्योग-४, दि. २४.०८.२०१७ 
४) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये व विभाग,क्रमांक वैशिवि-२०२०/ 
प्र.क्र. २८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 
५) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, औरंगाबाद यांचे WA क्र. जिनिस/का-२/ जिवायो/२०-२१/प्रस्ताव/ 
६०६/ २०२०, दि. २३/०४/२०२० 
६) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवेैशिवसं/यंसाख/ 
शावैमवरु/जिवायो/एप्रस्ताव/१-म/ २१५५ /२०२१, दि. १०. ०२.२०२१ 


झासन निर्णय :- 


विभागाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांमध्ये गोंदिया , 


अंबाजोगाई व लातूर या संस्थांना खालील तक्त्यात नमूद जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीतून 


शासन निर्णयासह जोडलेल्या परिशिष्ट "अ" मध्ये नमूद रुपये ६,३३,८५,०३०/- ( रुपये - सहा कोटी तेहेतीस लक्ष 


पंच्याऐंशी हजार तीस फक्त ) इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता या 


शासननिर्णयान्वये पुढील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.७४/प्रशा-१ 


अ.क्र संस्थेचे नांव निधीचे माध्यम एकूण किंमत 
हिज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोदिया ५९,०८,३३५ 
२ स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय ४,६१,८१,४८६ 
महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई जिल्हा वार्षिक योजना 
३ | विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान १,१२,९५,२०९ 
संस्था, लातूर 
एकूण किंमत ६,३३,८५,०३० 
अटी :- 
१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गतच्या लेखाशीर्षाखाली 


दघ. 


संस्थापरत्वे मंजूर असलेल्या निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त कोणतीही यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती संस्थेत 


असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी करण्यात यावी. 
तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर पडून राहणार नाही याची 
खबरदारी संबधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


, सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. 
भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या विहीत 
कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे 


या बाबींची खरेदी हाफ किन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत करण्याबाबत " निर्गमित 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक 
२६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नरीची आवऱ्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची खात्री 
संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक , सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु AHR 


किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतीळल अशा प्रकारची आहेत, 
असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्नीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला नसल्याबाबत व सदर 


यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आव्यक राहील. 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.७४/प्रशा-१ 


९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या 
लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


१०.उपरोकक्‍्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या शीर्षकाखालील परिच्छेद 
क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे संबंधित खरेदी समितीने अनुपालन करावे . सदर तरतूदीचे 
अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्त तक्त्यात नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा परिशिष्ट- ब मध्ये 
संस्थापरत्वे नमूद लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ 
अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७४/५/.॥8॥8॥/959॥9.90५/.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०५१२०००९८८१३ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत : परिशिष्ट “अ” व “ब” MURLIDHAR 
AO DAHALE 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 

व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया 

५. अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 

६. अधिष्ठाता, विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था, लातूर 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया / अंबाजोगाई / लातूर 

८. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


०८ Av AD -5 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.७४/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.७४/प्रशा-१, 


यंत्रसामुग्री खरेदीबाबतचा तपशील 


दिनांक ०५ मार्च, २०२० सोबतचे “परिशिष्ट अ 


जिल्हा वार्षिक योजना (४५१५ ०८०७ 


अ. संस्थेचे नांव यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग | एकूण किंमत 
क्र किंमत 
१ । शासकीय वैद्यकीय | अडल्ट मेनिकिन फार बेसीक 
महाविद्यालय, सीपीआर 9] १८२१०० १८२१०० 
गोंदिया आयव्ही / एमआरआय ट्रॅनिग 

मॅनिक्विन १नं ५पीस ऑफ 
रेप्लीकेबल स्कीन विथ कॅरी बॅग ४ ९८५०० ३९४००० 
इम्यूनोफ्लेरेन्स अनालायझर विथ 
STRATA चेंबर १। १७९८५० १७९८५० 
ईबीजी मशीन 9} १६२०००० | १६२०००० 
ईसीजी मशीन 3 १००००० 300000 
एअरवे ट्रेनिंग मनिकक्‍विन विथ कट 
War १ नं विथ रीयूजेबल पर्फाम 
सूपरग्लोटीक डीवाइज साइज. 9, २ 
आणि In इनस १ पीस विथ १ कॅरी 
बग 3 ११६९०० ३५०७०० 
डिजिटल dst स्केल पिडियाष्रिक 
नेओनेटल AVS ३ इन १ ३ २२००० ६६००० 
फुल बॉडी चाईल्ड Alea विथ 
वॉटर रेस्क्यू / ड्रॉइंग ट्रेलिंग 
कॅपेसिटी १ नंबर विथ विथ डबल 
वॉल पेडियाट्रिक अमबु विथ प्रेशर 
लिमीटेशन १ नंबर विथ ५ फेज २। १६५००० ३३०००० 
फ्लेकझीबल व्हिडिओ स्कोप ३ ३९२०० ११७६०० 
फ्लेकझीबल व्हिडिओ स्कोप विथ 
मॉनिटर G7] २४६४० २४६४०० 
बिपॅप (अडल्ट पिडियाट्रिक मास्क) ४। १५८००० ६३२००० 
बेबी रेस्क्यूसीजन मॅनिकविन विथ 3 ७२००० २१६००० 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.७४/प्रशा-१ 


जिल्हा वार्षिक योजना (४५१५ ०८०७ 


ञ 


4S 


संस्थेचे नांव यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग | एकूण किंमत 
किंमत 
एअर वे ATH १ नोज डबल 
ao पेडियाट्रिक अंबू विथ प्रेशर 
लीमीटेशन १ नं विथ ५ फेज 
मोटाराइझ फाऊलर बेड षु ५०७३९ २५३६९५ 
वाय-फाय इनबल्ड डिफ्रिबिलेडान 
chr मॅनिक्विन 2} २९९७२० ५९९४४० 
UR मशीन १० ४२०५५ ४२०५५० 
एकूण किंमत ४६ ५९०८३३५ 
जिल्हा वार्षिक योजना (३४५१ २५३२) 
संस्थेचे नांव यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग | एकूण किंमत 
किंमत 
स्वामी रामानंद तीर्थ । नॉन इनव्हेसीव व्हेंटिलेटर ४। २७५००० ११००००० 
ग्रामीण शासकीय पल्स ऑक्सिमीटर विथ 
वैद्यकीय एनआयबीपी अँड प्रोब (पेडियाट्रिक व 
महाविद्यालय व नेओनेटल) षु ९०००० ४५०००० 
रुग्णालय, ०२ कनेकटर ६ ४०००० २४०००० 
अंबाजोगाई अडल्ट सीपीआर ट्रेनर विथ 
फीडबॅक डिवायीज ४ ९९००० ३९६००० 
अंडल्ट्स रीस्टोस्कोप व अँ 
RIES युरेटरोस्कोपसह 
क्रिस्टोस्कोप (एफडीए अप्रुवल) १। १९९९७६०, १९९९७६० 
अंडव्हान्स ऑप्टल्मिक ऑपरेटिंग 
मायक्रोस्कोप शि १५००००० | १५००००० 
अँजस्टेबल व्हॉल्यूम सिंगल चॅनेल 
पिपेट्स ०.५ ते १० यू ल २० ते २०० 
यू ल १०० ते १००० यू ल २१०००| १८९००० 
इनफेट सीपीआर ट्रेनर विथ ८५००० ३४०००० 


फीडबॅक डिवायीज 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.७४/प्रशा-१ 


जिल्हा वार्षिक योजना (३४५१ २५३२) 


अ. संस्थेचे नांव यंत्राचे नाव नग । प्रतिनग | एकूण किमत 

क्र किंमत 
इनफ्यूजन पंप २ ५०००० १००००० 
इन्टरेक्टीव प्रोजेक्टर i) ७९९९९ ७९९९९ 
इलेक्ट्रिक कॉटरी 2} १२९२०० २५८४०० 
इलेक्ट्रिक UR मशीन & ३०२४० १८१४४० 
इलेक्ट्रॉनिक टोरनाइकेट 2 ३१९२० ६३८४० 
ईसीजी मशीन ३ ८९९३६ IEVLOL 
ईसीजी मशीन ३ चॅनेल 2 ६७२०० १३४४०० 
एम्बॅल्मिंग मशीन | a ५२५०० ५२५०० 
एलईडी ओटी लाईट mi २९६८०० २९६८०० 
एलईडी डबल सरफेस PEA} 2 ८०००० १६०००० 
एलपीजी ओपरेटेड रोल प्रेस a) २९८४२२ २९८४२२ 
आटो पिपेट मल्टिचेनेल 
इलेक्ट्रॉनिक (१२ चॅनेल) १ ९९५०९ ९९५०९ 
आटो पिपेट मल्टिचेनेल 
इलेक्ट्रॉनिक (८ चॅनेल) शि ८३५७१ ८३५७१ 
ऑटोक्लेव्ह (वरटिकल) 2] १४९८०० २९९६०० 
डिसपेंनसर मशीन १५ 92888 १९४९८५ 
ऑनलाइन स्टीम विथ इनबिल्ट 
बॉयलर शि १३८०६० १३८०६० 
ओटी लाईट Q १४०००० २८०००० 
PAM Hae q ९५००० ९५००० 
कुस्को स्पेक्युलम Yo ४४० २२००० 
कोगु-चेक मशीन अँण्ड मल्टीस्ट्रिप्स 
(पी टी आय एन आर) २ २५००० ५०००० 
कोल्पोस्कोप i) २९६८०० २९६८०० 
क्रायो कॉटरी अपरोटस | १| ९६८८० ९६८८० 
जी इ डब्ल्यू ३० ड्रायनिंग टिंबलर १॥ २९६२९८| २९६२९८ 
जी इ SKY vo एलबीएस fegl G] २९७३६० २९७३६० 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.७४/प्रशा-१ 


जिल्हा वार्षिक योजना (३४५१ २५३२) 


S| 


2 


संस्थेचे नांव 


यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग | एकूण किंमत 
किंमत 

एक्सट्रॅक्टर 
जी इ डब्ल्यू ४० हायड्रो 1 १| २९७३६० २९७३६० 
जी इ डब्ल्यू ६० वॉशिंग मशीन २९९४८४ २९९४८४ 
जी इ डब्ल्यू ६० वॉशिंग Hall विथ 
२ एचपी ३ फेज इलेक्ट्रिक मोटर शि २९९४८४ | २९९४८४ 
जी इ डब्ल्यू ड्रायनिंग टिंबलर १| २९६२९८| २९६२९८ 
जी इ डब्ल्यू वॉशिंग मशीन G] २९९४८४ २९९४८४ 
जी इ डब्ल्यूर७ किलो वॉशिंग मशीन १) २९९४८४| २९९४८४ 
जेल कार्ड सेंट्रीफ्यूज मशीन G9] १४०००० १४०००० 
टेबल टॉप मायक्रो सेट्रीफ्यूज विथ 
२.० मिली ट्यूब रोटर शि १७५००० १७५००० 
टेबल टॉप लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज a] ५०००० ५०००० 
ट्यूर नेट 9] १५००००० १५००००० 
ट्रान्सक्‍्युटेनियस बिलीरुबिनोमीटर २| 920000] २४०००० 
ट्रेनिग मॅनिकींग ऑफ चेस्ट 
वॅस्क्यूलर TRIG मॉडेल ४। १४२०००| ५६८००० 
ट्रॉली (एसएस) ४। १५०००० ६००००० 
डिजिटल वेवींग sais (ग्रे स्टेनलेस 
स्टील लेबोरेट्री इक्पवीपमेंट) १ ८००० ८००० 
डिजिटल व्हर्नीअर्केप्लिपर a) १५०० १५०० 
डिफरिलेटर ४। १३०००० ५२०००० 
डिफिब्रिलेटर ४। १३०००० ५२०००० 
Peer संच १० ५००० ५०००० 
डोनर स्टेशन फॉर डीएसपी रूम a) १५२५०० १५२५०० 
ड्राय लिनन ट्रॉली 2 ६३७२० १२७४४० 
ड्रायींग टिंबलर इलेक्ट्रिक fees १॥ २९६२९८ २९६२९८ 
नेओनेटल अँपनेया मॉनिटर २ २५००० ५०००० 
पब्लिक अँड्रेस सिस्टम (२ पोर्टेबल 
फील्ड बेस्ड अक्टीवीटीज अँण्ड २ ४५००० ९०००० 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.७४/प्रशा-१ 


जिल्हा वार्षिक योजना (३४५१ २५३२) 


अ. संस्थेचे नांव यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग | एकूण किमत 
क्र किंमत 
आरएचटीसी व यूएचटीसी 
मायक्रोफोन आणि स्पीकर्स विथ 
कॉलर मायक्रोफोन ) 
पल्सऑक्सिमिटर || | ६९८६२ २७९४४८ 
पल्स ऑक्सिमीटर १५ ९१००० ५३९००० 
FASS TR टेबल अँण्ड 
डिजिटल कॅमेरा १ ५८८००० ५८८००० 
पेंटा हेड मायक्रोस्कोप ६ १२०० ७२०० 
पेडियाट्रिक जी आय एंडोस्कोप |  १| ५०००००| ५००००० 
पेडियाट्रिक पेरिफेरल इंट्रावहहनस | =| १७५००० ७००००० 
थेरपी मॉडेल: पेडियाट्रिक 
मल्टीव्हनस आयवी आर्म मेक: 
लेरडल ४ 
पेडियाट्रिक सीपीआर ट्रेनर विथ 
फीडबॅक डिवायीज ४ ८७००० ३४८००० 
पेडेस्टल ओ टी लाइट २। १०९७६० २१९५२० 
पेरिफेरल इंट्राव्हेनस थेरपी मॉडेल: 
मेल मल्टी-व्हेनस आयवी आर्म मेक: 
OSH 8 २७५००० ११००००० 
पोलारायझिग मायक्रोस्कोप विथ 
अनालायझर a २७६१२० २७६१२० 
फीमेल मल्टिव्हियन्स IV आर्म किट 
भाग क्र .३७५-५०००१ 1 १९५७०० ७८२८०० 
फुल्ली ओटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री 
अँनाळायझर १० २५००० २५०००० 
फॅक्टर बेसिक इन्स्ट्रमेंट सेट 2] २९९०४० ५९८०८० 
फॉगर फ्युमिगेशन मशीन २ 4oooo | १००००० 
फॉगर मशीन ३ ५०००० १५०००० 
फॉगेरमशीन ओज । १२ ६३५४०, ३८१२४० 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.७४/प्रशा-१ 


जिल्हा वार्षिक योजना (३४५१ २५३२) 


ञ 


संस्थेचे नांव 


यंत्राचे नाव नग । प्रतिनग । एकूण किंमत 
किंमत 

फ्लरासेट मायक्रोस्कोप विथ 
डिजीटल कॅमेरा a २७७३०० २७७३०० 
फ्लेझिबल फिब ऑप्टिक (अडल्ट 
ब्रॉन्कोस्कोप (लॅरिन्गोस्कोप 
इंटब्यूटिंग) १। २१००००० २१००००० 
बबल सीपीएपी षु २००००० १०००००० 
बिपोलर वेसल सीलर २। १४७८४० २९५६८० 
बॅक्टेरियोळलॉजिकल इनकक्‍्यूबेटर ठी ९०००० १८०००० 
बॉटल टॉप डिस्पेंसर १ २६५५९ २६५५९ 
बोन ड्रिल मशीन (बेटरी ऑपरेट २ ॥ ALvEg ४५६९३२ 
बोन सेट ३ ३०००० ९०००० 
ब्रोन्कोस्कोप १ ५००००० ५००००० 
SS TRAN ट्रेनिंग मॉडेल: ATS 
ब्लॉक प्रेशर ट्रेनर मेकः लेरडल ४। २७५०००| ११००००० 
मंडिबुळलोमीटर | १| ७५०० (0७५०० 
मजला मोपिंग मशीन १ २९९८९० २९९८९० 
मल्टीपारा मॉनिटर 3] ३३५१० ४६८६०० 
मॅन्युअल ओटी टेबल २। १०९७६० २१९५२० 
यूव्ही लाईट विथ पीसीआर लॅब टू १७००० १३६००० 
रिसर्च मायक्रोस्कोप विथ फेज 
कॉन्ट्रास्ट डार्क फील्ड आणि कॅमेरा 
अटॅचमेंटस २। ४४५००० ८९०००० 
रेडियंट वॉर्मर षु ६०००० ३००००० 
लॅमीनार फ्लो a) 300000 300000 
लेबोरेट्री फॉर्गिंग मशीन 2) ५१००० १०२००० 
लेबोरेट्री रेफ्रिजरेटर (४०० लिटर) ३ ७५००० २२५००० 
लेबोरेट्री सेंनट्रीफ्युज २ ५४००० १०८००० 
वेट लिनन ट्रॉली २ ७४३४० १४८६८० 
व्हिडिओ स्ट्रॉंबोस्कोपी सिस्टम १॥ २७०००००, २७००००० 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.७४/प्रशा-१ 


जिल्हा वार्षिक योजना (३४५१ २५३२) 


अ. संस्थेचे नांव यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग | एकूण किमत 
क्र किंमत 
व्ही डी आर एल शेकर 2 30000 ६०००० 
व्हेंटिलेटर ६। २६६०००० ७९८०००० 
UR Fai २ १५००० ३०००० 
UR मशीन (इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड) १ ४५००० ४५००० 
सिम्स योगिनल स्पेक्युळम २०० ४४० ८८००० 
सिरिंज इनफ्युजन पंप ठं ३५८४० | २८६७२० 
स्मार्ट एलईडी टीव्ही hry विथ 
पेंड्राइव्ह अटॅचमेंट शि ६०००० ६०००० 
हाय कंपेसिटी सेनट्रीफ्युज विथ 
अँडपटर फॉर वॅक्यूटेनर १। ५३८०७३ ५३८०७३ 
हाय फ्लो अनुनासिक PHYS नॉन 
व्हेंटिलेशान सिस्टम 2 १५०००० ३००००० 
हाय लूप इलेक्ट्रिक स्टिरिलिझर 
फ्लेमशिवाय १ ३८९०० ३८९०० 
हायड्रो एक्सट्रॅक्‍्टर १ २९७३६० २९७३६० 
हॉट एअर ओव्हन २ ९०००० १८०००० 
एकूण किंमत ५५३ ४६१८१४८६ 
जिल्हा वार्षिक योजना (४२१० २१६२) 
अ. | संस्थेचे नांव यंत्राचे नाव नग  । प्रतिनग | एकूण किमत 
क्र किंमत 
3 | विलासराव देशमुख | ए-स्कॅन i) 240000] २८०००० 
शासकीय वैद्यकीय । ओसीटी q} २३६६७१ २३६६७१ 
विज्ञान संस्था, लातूर peng ai) जाला ee 
टॉन्सिलेक्टोमी सेट ४ ४६०८० १८४३२० 
डिस्पो ब्लेड (१५५० पॅक) & (9400 ४५००० 
थायरॉप्लास्टी सेट १ २०६५२ २०६५२ 
निगेटिव प्रेशर वाउंड ३। २९५६८० ८८७०४० 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.७४/प्रशा-१ 


जिल्हा वार्षिक योजना (४२१० २१६२) 


अ. | संस्थेचे नांव यंत्राचे नाव नग  । प्रतिनग  । एकूण किंमत 
क्र किंमत 
पॉलीस्मोनोग्राफी विथ अँक्सेसरीज 9} २९५००० २९५००० 
OBR टोन ऑडिओमीटर ऑल अं 
RAT q ८९२५० ८९२५० 
फुलली ओटोमेटेड कोग्युलेशन 
अनालायझर १ २९९५०० २९९५०० 
मॅनमन क्रॅनिओटोम परफ्यूरेटर सेट q| 90000] १८०००० 
मोटरइज्ड ओटी टेबल 9] १४०००० १४०००० 
युनिव्हर्सल कॅसेट (१५१०० पॅक) १०० ५०० ५०००० 
रीएजेंट फॉर कोएगुलेडन |  १| २८५००० २८५००० 
रेडियंट हीट वॉर्मरविथट्रॉली  । १८ ६५००० ११७०००० 
लेप्रोस्कोपीइन्स्टरमेंट | २ २२३८८८ ४४७७७६ 
व्हेंटिलेटर निओनाटेल अण्ड पीड्स |  २। १२०००००| २४००००० 
सर्जिकल Feat मशीन विथ एक्सेस ३। २७०००० ८१०००० 
CESS कॅसेट (१५१०० पॅक) ४०० ५०० २००००० 
हॉरीझोंटल रेअटेनग्यूलर स्टीम 
स्टरलायशर २। १५००००० 3000000 
एकूण किंमत ५५० ११२९५२०९ 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.७४/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.७४/प्रशञा-१, 
दिनांक ०५ मार्च, २०२० सोबतचे “परिशिष्ट - ब” 


यंत्रसामुग्री खरेदी संबंधित संस्थानिहाय लेखाशिर्षे 


(स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई यांचे लेखा शिर्ष( ३४५१ २५३२) 
मागणी क्र.-एस १ क्र.ओ - Loo 


।___१०१ | नियोजन/आयोग नियोजन मंडळ 
५१, जिल्हा योजना बीड 
१०५, विषमचिकित्सा 
(०४)(५१) इतर जिल्हा योजना 
42, यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (३४५१ 2432) 


(विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था (महाविद्यालय), लातूर यांचे 
लेखा शिर्ष(४२१० २१६२) 
मागणी क्र.-एस १ क्र.ओ - ५७ 


४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरिल भांडवली खर्च 
0१, | नागरी आरोग्य व सेवा ११० रुग्णालय व दवाखाने, 
(५२) जिल्हा नियोजन-लातूर 
(०१)(५१) शासकीय रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे 
२१, पुरवठा व सामुग्री (8290 २१६२) 


(शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदीया यांचे 
लेखा शिर्ष(४५१५ ०८०७) 
मागणी क्र.- ओ - ७३ 


४५१५ इतर ग्रामविकास कार्यक्रम यावरील भांडवली खर्च 
८०० इतर खर्च 

(६0) जिल्हा योजना - गोंदीया 

(६०)(०१) इतर जिल्हा योजना (कार्यक्रम) 
२७ लहान बांधकामे (४५१५ ०८०७) 


